उपसंचालक आरोग्य सेवा (परिवहन),पुणे 
संचालनालय,पुणे यांच्या अखत्यारितील 
कार्यालयीन वाहनाच्या दुरुस्तीच्या खर्चास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वाहन -२०२४/ प्र.क्र.४०/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 


दिनांक : १५ फेब्रुवारी २०२४. 


वाचा :- आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्र. : आसेप/तांत्रिक विभाग/कक्ष ११८[॥॥]/ वाहन दुरुस्ती 
खर्च/ प्रशासकीय मंजूरी/१०९-१११/२०२४, दि.२ जानेवारी. २०२४ 


प्रस्तावना :- 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे यांच्या उपरोक्‍त दि.२.०१.२०२४ च्या पत्रान्वये असे नमूद 
करण्यात आळे आहे की, कार्यालयीन वाहनाकरीता देयकांच्या दुरुस्तीच्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता 
मिळणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. . उपसंचाळक,आरोग्य सेवा,परिवहन पुणे यांचेकडून सार्वजनिक आरोग्य 
विभागातील वाहनांचे १ देयक खर्च वाजवी प्रमाणपत्रासह कार्यकारी अभियंता,यांत्रिकी विभाग, विभाग क्रमांक 
२,पुणे यांनी प्रमाणित करुन दिले आहे सदर खर्चास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत उपसंचाळक,आरोग्य सेवा 
(परिवहन), पुणे यांचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. यासंदर्भात पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
झासन निर्णय :- 

खालील daria कार्यकारी अभियंता,यांत्रिकी, विभाग-२,पुणे यांनी प्रमाणित करुन दिलेल्या 


वाहनाच्या दुरुस्तीसाठी रु.८,६७२/- (रुपये आठ हजार सहाशे बहात्तर फक्त ) इतक्या रक्कमेच्या खर्चास पुढील 


अटी व शर्तीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. । वाहनक्रमांक | देयक । देयक दिनांक | रक्कम रुपये दुरुस्तीचा तपशील 
क्रमांक 
१| एम.एच.१२ १८३ २९.०८.२०२३ | ८६७२/- Fat sires} बसविणे, फ्लंग रॉड कव्हर 
आर.आर. ०६०७ बसविणे, वाहन टोविंग करणे इत्यादी कामे 
(टोयोटो इनोव्हा) 
एकुण ८६७२/- 
अटी व शर्ती 


१. खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
२. जर वाहन शासकीय कार्यशाळेत दुरुस्त करण्यात येणार नसेल तर संबंधीत सक्षम प्राधिकारी यांनी (या 
विषयीचा) खर्च वाजवी असल्याबद्दल प्रमाणित केलेले असले पाहीजे. 


३. कार्यपध्दती विषयक नियमांचे आणि इतर सर्वसाधारण निर्देश्ांचे अनुपालन करण्यात यावे. 

४. वाहनाच्या दुरुस्तीचा तपशील व त्यावर झालेल्या खर्चाची नोंद तसेच, वाहनास बसविलेले टायर, टयुब, बॅटरी 
इत्यादीचा तपशील वेळोवेळी वाहनाच्या हिस्ट्री पुस्तकात लिहिणे आवश्‍यक आहे. 

५. वरील सूचनांचे कोटेकोरपणे पालन सर्व संबंधितांनी करावे, अन्यथा संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करुन 
त्यांच्या विरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल. 

६. याकरीता होणारा खर्च विहित पध्दतीने करण्यात यावा. 

२. सदरचा खर्च सन २०२३-२४ करिता २२१० ०१४६ या लेखाशीर्षातर्गत ५१ मोटार वाहने या बाबीखाली वाहन 

दुरुस्तीसाठी उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक-विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग-२, 

दिनांक १७ एप्रिल, २०१५, नुसार, वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका - १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-दोन मधील 

अ.क्र.१९, नियम क्र. ६९ अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारात निर्गमित करण्यात येत 

आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 

आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२१३१२२११८३३१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 

करुन काढण्यात येत आहे. पि शत. ०.०३ 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. लही 


bff901 fbbbf45cc393dbd6aa91flbd6ca, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=81£4E52421D72A2AE32DF6C7D 
O6ABB4E6A7B5820C3A929F328AD6CODCA4F3 


SANGWA| Sconces 
(नीलम संगवई) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
३. संचालक, आरोग्य सेवा-२, आरोग्य सेवा, पुणे. 
४. उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे. 
५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन ), मुंबई/ पुणे. 
६. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
८. वित्त विभाग (विनियम), मंत्रालय,मुंबई. 
९. विभागीय कार्यशाळा, आरोग्य सेवा (परिवहन),पुणे. 
१०. कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवडनस्ती ( आरोग्य-४). 


